तहसिलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापना (छत्रपती संभाजीनगर विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 


शासन आदेश क्र. बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३.०८.२०२४ 


संदर्भ :- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 


दि.१४.०७.२०२१ 


३) भारत निवडणूक आयोगाचे .23/202¥-ERS (Vol-ll), दि.२६.०६.२०२४ 
४) भारत निवडणूक आयोगाचे क्र.४३७/६/१/॥१७॥/₹०७॥/7(॥१७॥/॥००/२०२४, 
(Vol-ll), दि.३१.०७.२०२४ 


शासन ASAT 
भारत निवडणूक आयोगाने संदर्भाधीन क्र. ३ व ४ येथील पत्रान्वये तसेच मुख्य निवडणूक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या संदर्भाधीन क्र. ४ येथील पत्रान्वये विहित केलेल्या तरतुदी व 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) मधील तरतुदींनुसार खाली नमूद केलेल्या 
अधिकारी यांची स्तंभ क्र. ४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदावर सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 
प्रशासकीय कारणास्तव सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


सध्याची पदस्थापना 


बदलीनंतरची पदस्थापना 


श्रीमती उज्वला 
पांगरकर 


तहसिलदार (महसूल) जि.का. 
हिंगोली 


तहसिलदार अहमदपूर जि. लातूर या 
रिक्‍त पदावर 


२ | at. घनश्याम तहसिलदार परंडा जि. | तहसिलदार औसा जि. लातूर या श्री. 
आडसुळ धाराशिव भरत सुर्यवंशी यांच्या प्रस्तावित बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
3 श्री.पी. एस. तहसिलदार आष्टी जि. बीड । मूळ छत्रपती संभाजीनगर विभाग कायम 
गायकवाड ठेवून तहसिलदार (निवडणूक) जि.का. 
नागपूर या श्रीमती वैशाली पाटील यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 
४  । श्री. चंद्रकांत रोळके | तहसिलदार अंबड जि. जालना | तहसलिदार बीड जि. बीड या श्री. नरेंद्र 


कुलकर्णी यांच्या प्रस्तावति बदलीने 
रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 


4 


श्री. गजानन Be 


तहसिलदार देवणी जि. लातूर 


तहसिलदार हिमायतनगर जि. नांदेड 
या श्रीमती पल्लवी टेमकर यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 


झासन Beal क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


६ । श्री. सोमनाथ माळी । तहसिलदार तथा व्यवस्थापक | तहसिलदार देवणी जि. लातूर या 
श्री. तुळजाभवानी मंदिर | श्री. गजानन शिंदे यांच्या प्रस्तावित 
संस्थान तुळजापूर बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

७ श्री. नवनाथ वगवाड । तहसिलदार हिंगोली तहसिलदार गंगापूर जि. छत्रपती 

संभाजीनगर या श्री. सतिश सोनी यांच्या 
प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 

८ श्री. विजय चव्हाण अपर तहसिलदार छत्रपती | तहसिलदार अंबड जि. जालना या 
संभाजीनगर श्री. चंद्रकांत woh यांच्या प्रस्तावित 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

९ | श्री. सतिश सोनी तहसिलदार गंगापूर जि. | तहसिलदार धारुर जि. बीड या 
छत्रपती संभाजीनगर श्री. जिवककुमार कांबळे यांच्या 

प्रस्तावित बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 

if श्री. रघुनाथ कोलगणे | तहसिलदार (सामान्य) जि.का. | तहसिलदार (महसूल) जि.का.लातूर या 
नांदेड श्रीमती रोहिणी मोरे यांच्या प्रस्तावित 

बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

हि १ | श्री.राजाभाऊ कदम | तहसलिदार देगलूर जि. नांदेड | तहसिलदार जळकोट जि. लातूर या 

श्रीमती सुरेखा स्वामी यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

१२ श्री. श्रीकांत निळे तहसिलदार बिलोली जि. | तहसिलदार (महसूल-२) जि.का. बीड 
नांदेड या रिक्‍त पदावर 

१३ श्री. दत्ता भारस्कर तहसलिदार वडवणी जि. बीड | तहसिलदार तथा प्रबंधक, महाराष्ट्र 

महसूल न्यायाधिकरण, खंडपीठ 
छत्रपती संभाजीनगर या श्रीमती 
आम्रपाली कासोदेकर यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

१४ श्री. प्रविण पांडे तहसिलदार (महसूल) जि.का. | तहसिलदार मराठवाडा महसूल 
धाराशिव प्रशिक्षण प्रबोधिनी, छत्रपती संभाजीनगर 

या श्री. श्रीकांत भूजबळ यांच्या प्रस्तावित 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

१५ | श्री. श्रीकांत भूजजळ । तहसिलदार मराठवाडा | तहसिलदार हिंगोली जि. हिंगोली 
महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी, | नवनाथ वगवाड यांच्या प्रस्तावित 
छत्रपती संभाजीनगर बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 

२. उपरोक्त अधिका-यांपैकी जे अधिकारी निवडणूक कामकाजाकरिता अधिसूचित असलेल्या 


पदावर (AERO) कार्यरत आहेत, त्या पदावर नवीन अधिकारी कार्यभार घेईपर्यंत बदली झालेल्या 
अधिका-यास कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये. उपरोक्त अधिका-यांना कार्यमुक्त करण्यात आल्याचा 
दिनांक तसेच नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर झाल्याचा दिनांक याबाबत 
e3.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलद्वारे/ टपालाद्वारे शासनास त्वरित कळवावे. 

३. श्री. भरत सुर्यवंशी, श्रीमती वैश्षाळी पाटील, श्री. नरेंद्र कुलकर्णी, श्रीमती पल्लवी टेमकर, 
श्री. जिवककुमार कांबळे, श्रीमती सुरेखा स्वामी, श्रीमती आम्रपाली कासोदेकर व श्रीमती रोहिणी मोरे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


(सर्व तहसिलदार) यांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. सदर 
अधिका-यांनी शासन परिपत्रक, महसूल व वन विभाग दि.०१.१२.२०२३ अन्वये पुढील आदेझापर्यंत 
संबंधित विभागीय आयुक्तांकडे रुजू व्हावे. 
४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये उक्त 
तरतुदीनुसार पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचविरुध्द लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५० व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 
१९७९ मधील तरतुदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून 
टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिळेल्या विहित कालावधीत 
संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी अन्यथा या पदस्थापनेच्या 
पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन”(८/&85 non) म्हणून गणला 
जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
६. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करू 
नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने 
बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास 
ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 
9. सदरहू आदेझानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही प्रकारचा 
दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) नियम 
१९७९ मधील नियम २३ चे उल्लघंन करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द शिस्तभंग 
विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
८. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०८०३१८५९००४७१९ असा आहे. हे 
शासन areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT PRALHAD SAPKAL 


Pp R A S H A N T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 
4.20=c2e £55e035a22245b60a2752c90753e697f5e56596 
b3524d34280a891, pi de=400032, st=Maharash 
Pp R A L H A D S A Pp KA L 9548CB33E24729AS9B6ASC72EE905604BA53420C8E 
‘ACFD34E9E8C2460B8AA409, cn=PRASHANT PRALHAD SAPKAL 
4.08.03 19:15:09 405'30' 
(प्रशात सपकळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
«७ सर्व विभागीय आयुक्‍त 
प्रत, 


» मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
« मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
© मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ संबंधित जिल्हाधिकारी. 
«७ प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 
«७ संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
«७ संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
«७ संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


IIR Seal क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.१३१/ई-३ 


«७ अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
«७ संबंधित तहसिलदार (संबंधित विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत). 

© सह सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

e निवडनस्ती (ई-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


